रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ करिता लक्षाधीठा रेशीम 
शेतकऱ्यांची कार्यशाळा व रेशीम रत्न पुरस्कार 
निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: - सपववि ४००१२ /१८/२०२३ DESK SERICULTURE CMTD 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.१९/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१८. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 
संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी /निधी मागणी/ प्रस्ताव/२०२३- 
२४/१५६६, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२३. 

संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी /निधी मागणी/ प्रस्ताव/२०२३- 
२४/१६५८, दिनांक १९ डिसेंबर, २०२३. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


Ee) 
~~ 


cad 


AN 
— 


&s 


Co 
— 
m— 


प्रस्तावना :- 

राज्यात रेशीम शोती व त्यावर आधारीत उद्योगास चालना देवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर 
उंचावून तसेच रेशीम उद्योगातून रोजगार निर्मिती करणे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील रेशीम 
शेतकऱ्यांची संख्या वाढावी व त्यांना चाळना मिळावी यासाठी रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिध्दी 
कार्यक्रमांतर्गत एक एकर रेशीम शेतीमधून शेतकऱ्याने किमान एक लक्ष रूपये इतके वार्षिक उत्पन्न 
मिळविल्यास अशा शेतकऱ्यांचा सन्मान रेशीम रत्न पुरस्कार देवून सत्कार करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील लक्षाधीश रेशीम शेतकऱ्यांची 
कार्यशाळा व रेशीम रत्न पुरस्कार कार्यक्रमाकरिता प्रथम पुरस्काराकरीता ₹११०००/-, द्वितीय 
पुरस्काराकरीता ₹ ७५००/- व तृतीय पुरस्काराकरीता ₹ ५०००/- प्रमाणे जिल्हानिहाय बक्षिस दिले 
जाईल. त्याअनुषंगाने कार्यशाळा व रेशीम रत्न पुरस्कार कार्यक्रमाकरीता एकूण ₹१५,९८,०००/- 
(अक्षरी रुपये पंधरा लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) इतका निधी प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमांतर्गत वितरीत 
व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
4 पुरस्कारकरीता निकष खालीलप्रमाणे राहतील :- 

ओ रेशीम कोष उत्पादक शेतकरी असावा. 

अ) महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. 

4* पुरस्कार करीता अटी व शर्ती :- 
|) जिल्हा रेशीम कार्यालयात नोंदणी केलेला होतकरी असावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि ४००१२ /9Z/2023 DESK SERICULTURE CMTD 


Il) प्रती १०० अंडीपुंजास किमान ६० कि.ग्रॅ. कोपाचे उत्पादनाबाबत रेशीम विकास अधिकारी यांनी 
प्रमाणित करणे आवश्‍यक. 
॥) रेशीम शोतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या कोष विक्री केल्याबाबतची पावती जिल्हा रेशीम 
कार्यालयास जमा करणे बंधनकारक. 
IV) किमान १ एकर वर तुती /टसर लागवड असावी. 
१) कोष विक्रीतून वार्षिक उत्पन्न किमान १ लक्ष इतके असावे. 
९) केंद्र शासन अथवा राज्य शासनामार्फत शासनाच्या योजनेच्या निकषाप्रमाणे रेशीम किटक 
संगोपनगृह बांधकाम केलेले असावे. 
4 पुरस्कार निवडीकरीता कार्यपध्दती :- 
A) रेशीम शेतकऱ्यांने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. (परिशिष्ट-आ) 
8) जिल्हा रेशीम कार्यालयाने प्राप्त झालेल्या रेशीम शोतकऱ्यांच्या अर्जाची छाननी ७ दिवसांत 
करावी. 
0) जिल्हा रेशीम कार्यालय संबंधित जिल्ह्यातून प्राप्त अर्जातून पुरस्कारासाठी निवड करतांना 
वर्षात एकरी सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक असणाऱ्या 
शेतकऱ्यांची निवड करून प्रादेशिक रेशीम कार्यालयामार्फत रेशीम संचालनालयास शिफारस 
करावी. 
D) रेशीम संचालनालयास प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने लाभार्थ्याची निवड करण्याकरीता गठीत 
समितीची रचना पुढील प्रमाणे राहील :- 
१) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर - अध्यक्ष 
२) कृषी संचालक (विस्तार) कृषी आयुक्तालय, पुणे - सदस्य 
3) उपसचिव (रेशीम), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - निमंत्रित सदस्य 
४ संबंधित जिल्हाचे रेशीम विकास अधिकारी - सदस्य 
५) उपसंचालक / सहायक संचालक (प्रादेशिक) रेशीम संचालनालय,नागपूर- सदस्य सचिव 
सदर समिती पुरस्कारासाठीचे लक्षाधीश रेशीम शेतकऱ्यांची निवड विहीत कार्यपध्दतीने व 
पारदर्शक पध्दतीने करेल व त्यानुसार विभागनिहाय कार्यशाळा आयोजित करून पुरस्कार वितरण 
कार्यक्रमांचा भौतिक व आर्थिक अहवाल संचालक (रेशीम) यांनी शासनास सादर करावा. 


2. 


कार्यशाळा व पुरस्कार कार्यक्रमासाठी होणारा खर्च :- 


अ | विभागाचे नाव | एकूण | canter कार्यशाळा पुरस्कारा- | एकूण तरतूद 
क्र. जिल्हे | शेतकऱ्यांची | आयोजित | करिता तरतूद 
संख्या करण्याकरीता 
तरतूद 
ea ? ? & 4 र्द 9 (5+6) 
| a | पुणे ०७ १९५ ३,८७,०००/- १,६४,५००/- 4,49, 4oo/- 
2 छत्रपती ०८ १४१ २,६०,०००/- | १,८८,०००/- | ४,४८,०००/- 
संभाजीनगर 
३ अमरावती ०५ २४८ २,७२,०००/- १,४१,०००/- ४,१३,०००/- 
Ea नागपूर ०६ २८ ६८,०००/- १,१७,५००/- १,८५,५००/- 
एकूण २६ ६१२ ९,८७,०००/- । ६,११,०००/- | १५,९८,०००/- 
३. सदर निधी ज्या विनियोजनासाठी वितरीत करण्यात आला आहे, त्याच कामाकरिता उपयोगात 


आणण्यात यावा आणि विहीत मापदंडाप्रमाणेच खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि ४००१२ /9Z/2023 DESK SERICULTURE CMTD 


४. सदर निधी खर्च करताना वित्तीय नियम व वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करावे. सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास विहित मुदतीत 
सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, संचालक, रेशीम संचालनालय, 
नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी (५003) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त निधी अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

६. उक्त खर्च हा “मागणी क्र.व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ००, १०७, रेशीम उद्योग, 
(०१) विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०१)(०१) राज्याचे वस््रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम 
उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी (कार्यक्रम) (२८५१६५७४), २६, जाहिरात व प्रसिद्धी” अंतर्गत सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.9३/२०२४/व्यय-२, दिनांक ०६.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

८ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२२१३०९१९३८०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


S H RAD ) D ) H A D ) EVE N ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=189da489d797e1 e6a67b7d97496ef70683916299eab51¢ 
867c5a13147d142a80, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CCS51883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1SCCSBFB 
KO C H A R E K A R £554420E4D68E5F4B112388A, cn=SHRADDHA DEVEN 

KOCHAREKAR 

Date: 2024.02.22 13:18:44 +05'30" 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री (avery यांचे खाजगी सचिव. 
2) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) सचिव AEM) MEHR पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७ संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८) उप सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

११) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर. 

१२) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि ४००१२ /9Z/2023 DESK SERICULTURE CMTD 


"परिशिष्ट-अ" 


रेशीम रत्न पुरस्कार मिळण्याकरीता रेशीम शेतकऱ्याने करावयाच्या अर्जाचा नमुना 


१. शेतकऱ्याचे नाव :- 

२. पुर्ण पत्ता (आधार कार्ड नुसार) :- 

३. ८ अवरील एकुणक्षेत्र - ---- ह आर तुती लागवडक्षेत्र = -------- एकर 

४. जमीनीचा गट क्र. पाण्याची उपलब्धता (स््रोत)- 

५. तुती लागवड कलेले वर्ष :- 

६. ७/१२ वर तुती लागवड नोंद आहे का? होय/ नाही 

७. जिल्हा रेशीम कार्यालय येथे तुती लागवड नोंदणी केली आहे का? होय/ नाही 

८. रेशीम किटक संगोपन गृह आहे का? होय/ नाही 
असल्यास- लांबी- ----- जातीला एकूण क्षेत्रफळ ------- चौ. फुट 

९. सन २०२३-२४ मधील वार्षिक झालेले कोष उत्पादन व कोष विक्रीपासुन मिळालेले उत्पन्न 
माहितीबाबतचा तक्ता : 


अ.क्र. | महिना अंडीपुंज रेशीम | कोष कोष विक्री कोष विक्री 
संख्या कोष  । विक्रीतून । केलेले ठिकाण ।पावतीक्र.व 
उत्पादन मिळालेले दिनांक 

उत्पन्न 


OC | av] AD] -0 


एकुण 


उपरोक्त दिलेली माहीती तसेच सोबत जोडलेले कागदपत्रांची सत्यता तपासूनच मी अर्ज 
करीत आहे. हा अर्ज केल्यानंतर सदर पुरस्कारासाठी मी पात्र /अपात्र ठरविण्याबाबत अंतिम 
निर्णय पुरस्कारासाठी गठीत समितीचा असेल याची मला पुर्ण कल्पना आहे. सदर रेशीम रत्न 
पुरस्काराबाबतीत माझी कोणतीही हरकत राहणार नाही. 


ठिकाण- 
दिनांक- रेशीम Baha नाव व सही 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि ४००१२ /१८/२०२३ DESK SERICULTURE CMTD 


अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे 


१) ७/१२ (तुतीची नोंद असलेल) 
२) लाभार्थ्यांच्या नावाचा ८ अ (खाते उतारा) 
३) आधारकार्ड 
४) पासपोर्ट साईज फोटो 
) 
) 
) 


५) लाभार्थ्याचा तुती लागवडीसह फोटो 
६) लाभार्थ्यांचा रेशीम किटक संगोपनगृहाचा फोटो 
७) TRA नमुद कोष विक्री केलेल्या पावत्या (मूळ प्रती) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


